“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या 
योजनेवर आधारित “आय.अँम gat” 
(| am Banni) हा हिंदी चित्रपट 
राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ४ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा 


१. श्री.अनिल गर्ग, आर.जी.मूव्हीज(1.9. Movies), मुंबई यांचे दि. २२.०९.२०२३ चे निवेदन. 

२. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२५/प्रशिक्षण, दि.०५.०३.२०२० चे पत्र 

३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र. पुणे यांचे पत्र 

क्र.जा.क्र.राशौसंवप्रपम/प्रमा/बळोचचिपटअहवाल/२०२३-२४/४१०४ दि.०६.११.२०२३ 
शासन निर्णय 
१. श्री.अनिल गर्ग, आर.जी.मूव्हीज (३.७. Movies), मुंबई यांनी "आय अम बन्नी”(| am Banni) 
हा हिंदी चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याची संदर्भाधीन दिनांक 
२२/०९/२०२३ च्या पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र .३ येथील पत्रान्वये नमुद 
कार्यवाहीकरिता गठीत परिक्षण समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 

“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या योजनेवर आधारित "आय अम gal” (| am Banni) या हिंदी 
चित्रपटामध्ये मुलींच्या शिक्षणावर आधारित समाजामध्ये मुलींना असलेली असमानता, सामाजिक 
अन्याय व कमी विशेषाधिकार असलेल्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे समर्थन फारच अलौकिकरित्या 
चित्रीत करुन दर्शविलेले आहे. “आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार कर सकते हे” हा संदेश चित्रपटात 
देण्याचा UNA प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच चित्रपटातून समाजाला प्रेरणा व मार्गदर्शन मिळत 
असल्याने, सदर हिंदी चित्रपट राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना दाखविण्यास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४, २०२४-२५ या वर्षापुरती परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


अटी:- 
१ "आय अम gal am Banni) हा हिंदी चित्रपट राज्यातील शाळांमधील फक्त ६ वर्ष 
वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांनाच दाखविण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 
२?) सदर चित्रपट पाहण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यांना सकती करण्यात येणार नाही. 
३) विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही याची योग्य ती दक्षता 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/प्रशिक्षण 


8) 


4) 


प्रत, 


या शासन परवानगीच्या आधारे सदर चित्रपट दाखविण्याबाबत इतर दुसर्‍या कोणत्याही 
संस्थेबरोबर निर्माता, आर.जी. मूव्हीज (३.७. ।॥०५७9), मुंबई यांना करार करता येणार नाही 
किंवा प्रतिनिधी नेमता येणार नाही व तशी परवानगी त्यांना राहणार नाही. 
सदरहू चित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून रुपये २०/- (रुपये वीस फक्त) पेक्षा जास्त 
शुल्क आकारता येणार नाही. 
हा चित्रपट शाळांमधून दाखविताना कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्धभवल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त 
झाल्यास सदर संस्थेस दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 
सदर चित्रपट दाखविण्याची परवानगी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्ष पुरतीच 
मर्यादित राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३१२०४१४१७५०२७२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHEETAL BAJIRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6adeda15802b25aea33a6c776475fa0e7 bf7705ff3cfb 
01e460cd55351e58270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=6BDBFE7A78900AD71C27AF6074AFF455E2E52 
B A J | R A Pp A T | [_ 9BC5573C2D2CC1BBFC69F0E7579, cn=SHEETAL BAJIRAO 
PATIL 


Date: 2023.12.04 14:17:39 +05'30' 


(शितल पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
७. विभागीय शिक्षण उप संचालक (मुंबई/पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/ औरंगाबाद/ लातूर/ 
अमरावती/ नागपूर. 
८. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक, उत्तर / 
दक्षिण / पश्चिम मुंबई 
९. श्री.अनिल गर्ग, आर. जी. मूव्हीज (३.७. Movies), ११४-११५, १ ला मजला, 
पाम स्प्रिंग, लोखंडवाला संकूल, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- ४०००५३. 
१०. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


